कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस 
मान्यता देण्याकरिता अधिकार प्रत्यार्पित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिआ-२११९/प्र.क्र.३०१/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- १) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.वैखप्र-२०१६/प्र.क्र.१६/२१०६/राकावि २/ 
दि.१६ मार्च, २०१६ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिआ-२११८/प्र.क्र.३२३/१६अओ, दि.१७.११.२०१८ 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि २/ 
दि.६ जून, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटूंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम 
१९६१ मधील तरतुदींच्या अधिन राहून, आकस्मिक उद्भवणाऱ्या २७ आजारांवर खाजगी 
रुग्णालयात घेतलेल्या BARING तसेच ५ गंभीर आजारांवर, शासनाने संपूर्ण खर्चाच्या 
प्रतिपूर्तीसाठी मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयात घेतलेल्या उपचारांवरील वैद्यकीय खर्चाच्या 
प्रत्येक प्रकरणी रु.३ लाखाच्या कमाल मर्यादेत प्रतिपूर्तीस मंजूरी देण्याचे अधिकार विभाग प्रमुख 
म्हणून आयुक्‍त (कृषि) यांना आहेत. सदर मर्यादेवरील वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव 
मंजूरीसाठी कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सादर केले जातात. कृषि विभागातील ८ 
विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालयातून आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या देयकांची 
संख्या मोठया प्रमाणावर असल्याने क्षेत्रिय कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली वैद्यकीय देयके 
मंजूरीसाठी बराच कालावधी लागत होता. परिणामी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रतिपूर्तीची 
रक्‍कम मिळण्यास उशिर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे संदर्भाधीन दि.१७ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या रु.१ लाख 
मर्यादेपर्यंतच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्यासाठी संबंधित विभागीय कृषि सह 
संचालक यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तद्नंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकारांत अंशत: बदल केलेले आहेत. 
त्यानुसार संदर्भाधीन दि.१७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित 
वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने आता 
पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी केलेल्या 
सुधारणांमधील तरतुदींच्या अधिन राहून कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीस मान्यता देण्यासाठी यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२११९/प्र.क्र.3०१/१६-ओ 


दि.१७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन वित्तीय अधिकारात खालीलप्रमाणे 
बदल करण्यात येत आहे. 


सक्षम प्राधिकारी यापूर्वीचे अधिकार सुधारित अधिकार 
आयुक्त (कृषि) रुपये-३,००,०००/- (अक्षरी | रुपये-२,००,०००/- अक्षरी 
रुपये तीन लक्ष) पर्यंत रुपये दोन लक्ष) वरील प्रकरणे 
परंतु रुपये-३,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये तीन लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक रुपये-१,००,०००/- (अक्षरी | रुपये-२,००,०००/- (अक्षरी 
रुपये एक लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे | रुपये दोन लक्ष) पर्यंतची प्रकरणे 


२. हाझासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखील लागू राहील. 

३. शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, वर नमूद केल्याप्रमाणे प्रकरणांना मंजूरी देताना 
महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, १९६१ व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयामधील तरतुदी काटेकोरपणे तपासून मंजूरी देण्यात यावी. 

४. Weed अधिकार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.वैखप्र-२०१८/ 
प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि २/दि.६ जून, २०१९ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक:विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३० /२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला,उपविभाग एक मधील नियम २ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या अधिकारांन्वये प्रदान करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९११०१११२५२७४२०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


५ 1 g ri Vv Sa mM b h aj | ere by Sugriv Sambhaji Dhapate 


25 
serial 3834 
ha pa e 0720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 


Date: 2019.11.01 11:26:45 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
Wa: 
. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. मा.सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 
६. सर्व संचालक, कृष आयुक्तालय, पुणे, 


०८-५७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-२११९/प्र.क्र.३०१/१६-ओ 


७. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि) पुणे), 
८. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

११. सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

१२. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 

१३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


